महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१६२१/प्र.क्र.२१९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 


शासन आदेशा 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा प्रवेश) नियम २०१८ दिनांक 
२१ फेब्रुवारी, २०१८ व बृहन्मुंबईतीळ शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा Wa) 
(सुधारणा) नियम २०२० दिनांक २३ जानेवारी, २०२० अनुसार कलम ३ मधील अटींची पूर्तता करणाऱ्या 
मंत्रालयीन विभागातील खालील गट-ड संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना सन 2029-2022 च्या तदर्थ निवडसूचीतून 
लिपिक-टंकलेखक (गट-क अराजपत्रित वेतन स्तर एस-६ - 98800-§3200) पदावर या आदेश्ाव्दारे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची तदर्थ पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्याच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ६ मधील विभागात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | श्री/ | कर्मचाऱ्याचे | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा विभाग | लिपिक-टंकलेखक पदावर 
श्रीमती नाव जात प्रवर्ग तदर्थ पदोन्नती नंतर 
पदस्थापनेचा विभाग 
1१ | २ ३ 1 8 ५ ६ 
| श्री र.श.गायकवाड अजा सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विभाग 
श्री स.बा.देसले इमाव नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 
श्री यो.बु.पारधी अज नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 


२. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नत्या मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 

३. मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती ही शासन निर्णय दिनांक 
२५.०५.२००४ मधील तरतूदीनुसार त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले 
नाहीत या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची खातरजमा करावी. 


४. या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नत होणाऱ्या उपरोक्‍त एकूण ३ कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी 
सुरु नसल्याचे विभागाने कळविळे आहे. तथापि, विभागांनी सदर कर्मचाऱयांना लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदस्थापना देण्यापूर्वी विभागीय चौकश्लीबाबत खातरजमा करावी. 

५. feel मराठी भाषा परिक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार पदोन्नत होणारा कर्मचारी अगोदर परिक्षा उत्तीर्ण 
झाला नसेल किंवा त्याला सदरहू परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, सदरहू कर्मचाऱ्यांना ती 
परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 

६. संबंधित गट-ड मधील कर्मचारी यांनी लिपिक-टंकलेखक पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील 
पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/ 
कार्यासन-१२, दिनांक १२-०९-२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०२१-२०२२ च्या तात्पुरत्या सुधारित निवडसूचीतून 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१६२१/प्र.क्र.२१९/१४-अ, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, 2022. 


काढून टाकण्यात येईल व पुढील २ वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसर्‍या 
वर्षाच्या निवडसूचीत लिपिक-टंकलेखक पदावरील पदोन्नतीची पात्रता तपासण्यात येईल. 

७. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील, गट-ड मधून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात लिपिक-टंकलेखक पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ पदस्थापना दिलेल्या विभागात रुजू व्हावे. 

८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२०८१७४९५५०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
=IN, o=Govert 


ढ . 
DN: c=IN, 0=Government of Maharashtra, ou=General Administration 
Department, postalCode=400032, st=M: 
2.54. 


laharashtra, 
97 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 ed41ada8a72725a4 
rialNut '=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d6b6 
fecb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2022.02.08 17:52:25 +05'30" 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, (संबंधित विभाग)(विभागामार्फत) 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), (संबंधित विभाग) 

५. संबंधित कर्मचारी (विभागामार्फत) 

६. निवडनस्ती / कार्यासन १४-अ संग्रहार्थ. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


